शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्पांतर्गत PWC च्या सल्लागाराना सेवा 
शुल्क अदा करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र. २० /संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ जुन, २०२० 


वाचा :- 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मातसं-०८०/४/२०१/-०/० माहिती व तंत्रज्ञान 
संचालनालय-)॥॥(॥-), दि.०९ मे, २०१९. 
प्रकल्प अंमलबजावणी बैठक, दि.२६.१२.२०१९ 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र. ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र.२०/संगणक, 
दि.२१ जानेवारी, २०२०. 

४) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशि/२०२०-२१/२०//0/ई-गव्हर्नन्स/ 

१५५५ , दि.१३ मे, २०२०. 

प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्र.१ च्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या PWC च्या ५ पूर्णवेळ 
सल्लागारांना संदर्भ क्र.३ अन्वये नियुक्ती करण्यात आले आहे. सदर PWC चे ५ सल्लागार मार्च, २०२० 
पासून कार्यरत आहेत. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी PWC सल्लागारांचे मार्च, २०२० या 
महिन्याच्या सेवा शुल्कापोटी रु.१२,१३,४२१/- निधीची मागणी संदर्भ क्र.३ अन्वये केली आहे. त्या 
अनुषंगाने विभागात कार्यरत PWC सल्लागारांच्या सेवा शुल्कापोटी निधी वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार PWC सल्लागारांच्या सेवा 
शुल्कापोटी रु.१२,१३,४२१/- निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. PWC सल्लागारांचे सेवा शुल्क संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णयान्वये विहित केल्यानुसार तसेच 
कार्यादेशात नमूद अटी व शर्तीनुसार अदा करण्यात येत आहे. 
३. PWC सल्लागारांचे मार्च,२०२० महिन्याचे सेवाशुल्क देयकाचा तपशिल खालील तक्त्याप्रमाणे 

आहे. 


-0 
~~ 


cet! 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र. 2o /संगणक 


अ.क्र पदनाम Vy प्रतिमाह सेवा | (working days) 
दिनांक शुल्क दर | नुसार देय रक्‍कम 
a | वरिष्ठ सल्लागार ०२.०३.२०२० २,७७,२०० २,६८,२५८ 
२ वरिष्ठ सल्लागार ०२.०३.२०२० २,७७,२०० २,६८,२५८ 
३ वरिष्ठ सल्लागार ०९.०३.२०२० २,७७,२०० २,०५,६६५ 
४ वरिष्ठ सल्लागार १६.०३.२०२० २,७७,२०० १,४३,०७१ 
षु वरिष्ठ सल्लागार १६.०३.२०२० २,७७,२०० १,४३,०७१ 
Total 909, 2€,323 
CGST ९% ९२,५४९ 
SGST 8% ९२,५४९ 
एकूण १२,१३,४२१ 


४. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक -ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना (०२)(५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन २०२०- 


२१ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रक व सहायक संचालक, (लेखा) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, यांना आहरण 


व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २८३/व्यय-५, दिनांक ०४.०६.२०२० 


अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्य_ ७//५/.॥8॥१99॥॥9.90०५९.॥) या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१२१११६२६४६२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत:- 


igitally signed by Pi Rajaram Mundh 


Pravin Rajaram firsts uate 
Mundhe 


a= 


5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1 d3f45fae92 
27a3feaa541afl 
I -dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670bSba13f 
51213ad071acd53714a284, ij 
Date: 2020.06.12 11:23:25 +05'30' 


(प्रविण मुंढे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


२ 


3 
४) आयुक्‍त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 


) 
) 
) 
) 


१) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पुणे. 


मा.अ.मु.स. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.प्र.स.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र. 2o /संगणक 


५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६) महालेखापाल(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 

७) महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९) निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


